समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
शिक्षक शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२२- 
२०२३ या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित 
जाती उपयोजना लेखाशीर्षांतर्गत निधी 
वितरण करण्याबाबत 

राज्य हिस्सा (२२०२ आय ७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : - ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा - 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४/अर्थ ३,दिनांक ०४.०४.२०२२ 
२) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांचे क्र. सेवापूर्व शिक्षण-३/ वेतन अनुदान/ 
२०२२-२३/३६९९, दि. २७.७.२०२२ 
३) सामाजिकनन्याय व feats सहाय विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ४९/ अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि. ३ ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना राबविण्यासाठी राज्यातील जिल्हा 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
SAAS २२०२ आय ७५५ अंतर्गत ०१ वेतन या उद्दिष्टाखाली रुपये ८४ लाख इतका निधी वितरित 
करण्यासाठी सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभागास विनंती करण्यात आली होती त्यानुसार सामाजिक न्याय 
विभागाने दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रुपये ८४ लाख इतकी तरतूद शालेय शिक्षण 
विभागास वितरीत केली आहे. सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजना 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित निधीच्या मर्यादेत लेखाशीर्ष २२०२ आय 
७५५ (राज्य हिस्सा ४० %) खाली रु. ८४ लाख (VARMA लाख फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्य हिस्सा करिता रु. ८४ लाख इतका निधी मागणी क्र.एन-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, 
प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसुचीत जातींसाठी विशोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०३) 
समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) (220244) या लेखाशीर्षाखाली सन-२०२२-२०२३ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र ,पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती MPSIMS वर अद्ययावत करण्यात 
यावीत. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/प्रशिक्षण 


8, तसेच, वित्त विभागाच्या oF 8.2022 च्या शासन निर्णयातील पत्रामधीळ अटी व ada काटेकोरपणे 


पालन करण्यात यावे. 
प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८००/ व्यय-१४ दि.१३.०९.२०२२ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११७०६४२८४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Digitally signed by NEHA NANDKUMAR HUMRASKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


0 
N E H A N A N D K U M A R EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4,20=fad913 1f2c2ae9d6d9bb0537 15c4b9e08b15382beb01 
922a7bf2c233de317a45, ICode=400032, st=Maha 
H U M RA S KA R INumber=D597D0579F83EBCFE4417B54A6FOF51D17796B 
044C4649DF 1D9A2A0E92B2B851, cn=NEHA NANDKUMAR 
HUMRASI 
Date: 2022.10.11 17:08:59 +05'30' 


(नेहा हुमरसकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 


७. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्रपुणे 
९. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 


१०, 


Go 


१८ 


संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
.,निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प(विघयो), सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


